TA UAE चव्हाण राज्य वाड्मय 
पुरस्कार सन २०१७ जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१८/प्र.क्र.१२८/२०१८/भाषा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २० डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
१) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१२/प्र.क्र.१०४/२०१२/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२. 
२) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१४/प्र.क्र.२३/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१४. 
३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. रावापु-१०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१६. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीस स्व.यशवंतराव चव्हाण 


राज्य वाड्मय पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील व राज्याबाहेरील 
ज्या लेखकांनी मराठी भाषेत वाड्मय निर्मिती केळी आहे अशा लेखकांकडून विविध वाड्मय प्रकारातील 
पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. सन २०१७ या वर्षात निर्मिती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकाशित झालेल्या 
मराठी साहित्यास दि.१० सप्टेंबर, २०१२ व दि.२ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार 
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार-२०१७ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय:- 
सन २०१७ या वर्षात निर्मिती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकाशित झालेल्या मराठी साहित्यास 


स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या परीक्षण 
समितीच्या निकालपत्रानुसार सदर पुरस्कारासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या 32 लेखक / 
साहित्यिकांची नांवे सोबत जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रातील यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर 
पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या साहित्यिकांना, संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२ व दिनांक २ 
फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित पुरस्कार प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१८/प्र.क्र.१२८/२०१८/भाषा-३ 


२. स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार - २०१७ करीता प्रदान करावयाच्या पुरस्काराची 
रोख रक्कम संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२ च्या शासन निर्णयातील जोडपत्र -१ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त रु.१,००,०००/- (रुपये एक लक्ष फक्त) व कमीत कमी रु.५०,०००/- (रुपये 
पन्नास हजार फक्त) असेल. पुरस्काराचे स्वरुप रोख रक्‍कम, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र असे आहे. सदर 
पुरस्काराच्या यादीमध्ये कोणत्या वाडमय प्रकारास कोणता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे, त्याचे 
नांव, तसेच संबंधित लेखकाचे, पुस्तकाचे व प्रकाशन संस्थेचे नांव आणि पुरस्काराची रक्‍कम नमूद 
करण्यात आली असून, पात्र ठरविण्यात आलेल्या ३२ लेखक/ साहित्यिकांच्या नांवाचे विवरणपत्र सोबत 
जोडत आहे. 


३. यासाठी सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच सहाय्यक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडएफ - ०२, २२०५- कला व संस्कृती - 00 - 402 GATT 
संस्कृती प्रचालन ०१ (योजनेतर योजना) (०१)(०३) - उत्तम पुस्तकांना उत्तेजन (२२०५ ३१९९) ५० इतर 
खर्च (योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२०१५४०२५९१३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


Aparna siren mans 


Arvind Gawde, C = 


Arvind oe? 


Maharashtra, OU = 


Marathi Language 
awde Department 

Date: 2018.12.20 

17:36:06 +05'30" 


(अपर्णा अ. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१८/प्र.क्र.१२८/२०१८/भाषा-३ 


— 


q4 


मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, 
प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 


. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

. संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई, 

. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

१४. 


अवर सचिव (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
भाषा - ३ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक रावापु-२०१८/प्र.क्र.१२८/२०१८/भाषा-३, दिनांक २० डिसेंबर, २०१८ चे सहपत्र 


सन २०१७ या वर्षाकरीता उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या 


लेखक / साहित्यिकांची यादी 
अ.क्र वाड्मय प्रकार पुरस्कार रक्‍कम लेखकाचे नाव पुस्तकाचे नांव प्रकाशन संस्था 
ia प्रौढ वाड्मय - काव्य कवी PARA पुरस्कार | १,००,०००/- शशिकांत mead सुविद्या प्रकाशन, पुणे 
हिंगोणेकर 
प्रथम प्रकाहन - काव्य | बहिणाबाई चौधरी पुरस्कार | ५०,०००/- अमृत तेलंग पुन्हा फुटतो भादवा दर्या WHR, पुणे 
प्रौढ वाडमय - राम गणेश गडकरी १,००,०००/- | आशुतोष पोतदार | FI/105 आणि सिंधू वॉटरमार्क पब्लिकेशन, पुणे 

नाटक/ एकांकिका पुरस्कार सुधाकर, रम आणि इतर 
8. प्रथम प्रकाशन - विजय तेंडूलकर पुरस्कार | ५०,०००/- शिफारस नाही 

नाटक/एकांकिका 
4. प्रौढ वाड्मय - कादंबरी हरी नारायण आपटे १,००,०००/- । कृष्णात खोत रिंगाण शब्द पब्लिकेडन, मुंबई 

पुरस्कार 
६. | प्रथम प्रकाशन - कादंबरी । श्री.ना.पेंडसे पुरस्कार ५०,०००/- रचना एका वाडीची गोष्ट जनशक्ती वाचक 
चळवळ,औरंगाबाद 
छ. प्रौढ वाड्मय - लघुकथा | दिवाकर कृष्ण पुरस्कार | १,००,०००/- | मधुकर धर्मापुरीकर | झाली लिहून कथा? | मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, 
मुंबई 
८. | प्रथम प्रकाशन- लघुकथा | ग.ल.ठोकळ पुरस्कार ५०,०००/- । अविनाडा राजाराम सेकंड इनिंग सदामंगल पब्लिकेशन, मुंबई 
प्रौढ वाड्मय - ललितगद्य | अनंत काणेकर पुरस्कार | १,००,०००/- । इरावती कर्णिक बाटलीतल्या अक्षर प्रकाशन, मुंबई 

(ललित विज्ञानासह) राक्षशिणीचं मनोगत 
१७. | ०. | प्रथम प्रकाहन - ललितगद्य | ताराबाई शिंदे पुरस्कार ५०,०००/- सुधीर महाबळ परतवारी मनोविकास प्रकाशन, पुणे 
1] प्रौढ वाड्मय - विनोद श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर । १,००,०००/- शिफारस नाही 

पुरस्कार 
१२. प्रौढ वाड्मय - चरित्र | न.चिं.केळकर पुरस्कार १,००,०००/- | डा.उमेश करंबेळकर | सजीवांचा नामदाता ! | राजहसं प्रकाशन प्रा.लि., पुणे 
कार्ल लिनिअस 

१३. | प्रौढ वाड्मय -आत्मचरित्र | लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार | १,००,०००/- | वासुदेवमुलाटे । झाकोळलेल्या वाटा | स्वरुप प्रकाशन, औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१८/प्र.क्र.१२८/२०१८/भाषा-२ 


१४. | प्रौढ वाडमय - समीक्षा/ | श्री.के.क्षीरसागर पुरस्कार | १,००,०००/- । प्रा.यहापाल भिंगे प्रत्ययाप्रति निर्मल प्रकाशन, नांदेड 
वाड्मयीन संशोधन/ 
सौंदर्यशास्त्र/ ललितकला 
आस्वादपर लेखन 
१५. प्रथम प्रकाशन - रा.भा.पाटणकर पुरस्कार | ५०,०००/- शिफारस नाही 
समीक्षा सौंदर्यशास्त्र 
१६. प्रौढ वाड्मय - डा. बाबासाहेब आंबेडकर | १,००,०००/- अंड. निझा लढा -टाकलेल्या? रोहन WHR, पुणे 
राज्यशास्त्र / समाजशास्त्र पुरस्कार शिवूरकर स्रियांचा 
१७. | प्रौढ वाड्मय - इतिहास शाहू महाराज पुरस्कार | १,००,०००/- | डॉ. जयसिंगराव शिवपुत्र छत्रपती महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, 
पवार राजाराम कोल्हापूर 
१८. प्रौढ वाड्मय - नरहर कुरूंदकर पुरस्कार | 9,00,000/- | नरेश नाईक सामवेदी बोली : स्मित WHR, पालघर 
भाषाशास्त्र / व्याकरण संरचना आणि स्वरुप 
१९. | प्रौढ वाड्मय - विज्ञान व महात्मा जोतीराव फुळे । १,००,०००/- डा. जयंत गणित आणि विज्ञान: । राजहंस प्रकाड़ान प्रा. लि., पुणे 
तंत्रज्ञान (संगणक व पुरस्कार नारळीकर युगायुगांची जुगलबंदी 
इंटरनेटसह) 
२०. प्रौढ वाड्मय - शोती व वसंतराव नाईक पुरस्कार | १,००,०००/- | डॉ. वर्षा गंगणे | भारतीय कृषी क्षेत्र दशा | साई ज्योती प्रकाशन, नागपूर 
शेतीविषयक पूरक व्यवसाय आणि दिशा 
लेखनासह 
२१. प्रौढ वाड्मय - दलित ळोकझाहीर अण्णाभाऊ | १,००,०००/- | सुरेश कृष्णाजी पुळका यशोदीप पब्लिकेडडान्स, पुणे 
साहित्य साठे पुरस्कार पाटोळे 
२२. । प्रौढ वाड्मय - अर्थशास्त्र व | सी.डी. देशमुख पुरस्कार | १,००,०००/- | डॉ. मृदुला बेळे कथा अकलेच्या राजहंस प्रकाशन प्रा. लि., पुणे 
अर्थशास्त्रविषयक लेखन कायद्याची 
२३. | प्रौढ वाड्मय - तत्त्वज्ञान | ना.गो.नांदापूरकर पुरस्कार | १,००,०००/- । डॉ. उमावेद्य योगवासिष्ठ आणि । कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
मानसशझास्त्र पंथीय तत्त्वज्ञान विश्वविद्यालय, रामटेक 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१८/प्र.क्र.१२८/२०१८/भाषा-२ 


२४. | प्रौढ वाडमय - शिक्षणशास्त्र | कर्मवीर भाऊराव पाटील । १,००,०००/- । नामदेवमाळी चला लिहूया सृजन प्रकाहन, सांगली 
पुरस्कार 
२५. | प्रौढ वाड्मय - पर्यावरण । डा. पंजाबराव देशमुख । १,००,०००/- | अजुंनव्हटकर | मुक्या जंगलाची गर्जना ग्रंथाली, मुंबई 
पुरस्कार 

२६. | प्रौढ वाड्मय - संपादित/ । रा.ना.चव्हाण पुरस्कार | १,००,०००/- | संपादक सतीश निवडक बाबूराव राजहंस प्रकाशन प्रा. लि., पुणे 
आधारित भावसार अर्नाळकर 

२७. | प्रौढ वाडमय - अनुवादित | तर्कतीर्थ see | १,००,०००/- अनुवादक इंडियन होम रुल हिंद पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई 

जोशी पुरस्कार रामदास भटकळ स्वराज 

२८. | प्रौढ वाडमय - संकोर्ण भाई माधवराव बागल १,००,०००/- | अँड. डी. आर. | समाजपरिवर्तनाच्या स्वरुप प्रकाशन, औरंगाबाद 
(क्रीडासह) पुरस्कार शेळके दिडोने 

२९. बालवाड्मय - कविता बालकवी पुरस्कार ५०,०००/- गौतम पाटील गौतमच्या कविता सृजन प्रकाशन, सांगली 

३०. | बालवाड्मय-नाटकव | भा.रा. भागवत पुरस्कार | ५०,०००/- प्रशांत दळवी असा आहे श्याम सौ. तेजस्विनी प्रशांत दळवी 
एकांकिका 

३१. | बालवाड्मय- कादंबरी साने गुरूजी पुरस्कार ५०,०००/- संगीता बर्वे पियूची वही ज्योत्स्ना प्रकाशन, पुणे 

३२. बालवाड्मय - राजा मंगळवेढेकर पुरस्कार | ५०,०००/- रमेश तांबे धमाल गोष्टी सानेगुरुजी कथामाला 

कथा ( छोटया गोष्टी, प्रकाशन,मुंबई 
परीकथा, लोककथांसह) 
23: बालवाड्मय - यदुनाथ थत्ते पुरस्कार ५०,०००/- डा. वैशाळी । टीनएज डॉट कॉम १ | राजहंस THR प्रा. लि., पुणे 
सर्वसामान्य ज्ञान देशमुख 
(छंद व शास्त्रे) 
३४. | बालवाड्मय-संकोर्ण । AL. ताम्हणकर पुरस्कार | ५०,०००/- । प्रकाश गोपाळ सुगिहारा प्रकाश गोपाळ बोकील 
बोकील 
३५. सरफोजीराजे भोसले सयाजी महाराज १,००,०००/- | डा. प्रकाश लोथे धर्मधुरीण ग्रंथाली, मुंबई 
बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार गायकवाड पुरस्कार 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


